TPA ग्रामीण रुग्णालय, मुल्हेर जि. 
नाशिक येथील मुख्य इमारत व निवासस्थान 
बांधकामाचे अंदाजपत्रक व आराखड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.९/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ८ ऑक्टोंबर, २०२१. 


वाचा : 
१) सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालये राज्यस्तर मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३ 
/टे-६/ग्रारुमुल्हेरमुइवविइमाबाधकाम /२६०२-०३/२०, दिनांक ११.०३.२०२०. 


प्रस्तावना : 


अनुशेषांतर्गत ग्रामीण रुग्णालय, मुल्हेर जि. नाशिक येथील मुख्य इमारत व निवासस्थान 
बांधकामाचे रु.३१.७१ कोटी एवढ्या रक्कमेच्या कामाचे अंदाजपत्रक व नकाशांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 
२. अनुशेषांतर्गत ग्रामीण रुग्णालय, मुल्हेर जि. नाशिक येथील मुख्य इमारत व निवासस्थान 
बांधकामाचे अंदाजपत्रक सन २०२१-२२ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर अंदाजपत्रक उप 
विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, सटाणा यांनी तयार केले आहेत. सदर 
अंदाजपत्रकामध्ये रुग्णालयाच्या बांधकामासह (५७५२.९८ चौ.मी.) व बांधकामाचा दर रु.२३०००/- प्रती 
चौ.मी. आहे. सदर रुग्णालयामध्ये मुख्य इमारत व २५ शासकीय टाईप २ (95३) व टाईप ३ (9-२) 
निवासस्थानांच्या बांधकामाचा समावेहा आहे. फ्युल गॅस पाईपलाईन, बायो डायझेस्टर, रेन वॉटर 
हार्वेस्टिंग, सौर छप्पर, संरक्षण भिंत, व गेट, विदयुतीकरण, पाणी पुरवठा व मल:निस्सारण, आग 
प्रतिबंधक, अंतर्गत रस्ते, भू-विकास, ड्रेनेज, पार्कींग व वातानकुलीत यंत्रणा इ.साठी तरतूद करण्यात 
आल्या असून सोबत जोडण्यात आलेल्या Recapitulation Sheet नुसार रु.२२.०२ कोटी इतक्या 
रक्कमेचे अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 
अटीव शर्ती :- 

१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 

अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.९/आरोग्य ३ 


8) 


बांधकाम सुरु करण्यापुर्वी सदर नकाशा वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बा.विभाग नाशिक यांचेकडून 
मंजुर करुन घ्यावे. 

सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून चकरण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना 
आरोग्य खात्याच्या त्यात्या- आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी 
अंतिम करण्यात याव्यात. 

सदरचे काम नवीन नमुना नकाशांप्रमाणे करावयाचे झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
नियुक्‍त केलेल्या खाजगी वास्तुझ्ास््रज्ञामार्फत नकाशांप्रमाणे वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर 
करुन घेण्यात यावा. तसेच स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार 
बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सदर नवनियुक्त 
वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. तसेच ही परवानगी मागण्यासाठीचा 
पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य/ उपमुख्य INGAAS SA या कामांच्या नकाशे 
व वास्तुमांडणी आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवश्यकता नाही. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्ण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

उपरोक्त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


३. अनुशोषांतर्गत ग्रामीण रुग्णालय, मुल्हेर जि. नाशिक येथील मुख्य इमारत व निवासस्थान 


बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच-९, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, ०४- सार्वजनिक आरोग्य, २००- इतर 


कार्यक्रम पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (००)(०१) प्रमुख बांधकामे (४२१० ०१४१), ५३- मोठी 
बांधकामे" याखाली भागविण्यात येईल. 


४. अनुऱोषांतर्गत ग्रामीण रुग्णालय, मुल्हेर जि. नाशिक येथील मुख्य इमारत व निवासस्थान 


बांधकामासाठी लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव संचालक, आरोग्य सेवा, 


मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.९/आरोग्य 3 


५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक- १३४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
अनौपचारीक संदर्भ क्र.१८/२०२१/इमा-२ दि.०८.०२.२०२१ अन्वये व तसेच दि. २०.०९.२०२१ रोजी 
झालेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००७१२२५२६४७१७ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R (05 h an | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
1 Kadam Patil, C = IN, S = 
D | n es h Maharashtra, O = 
», Government Of 
Kadam Patil Maharashtra, OU = Public 
Health Department 


Date: 2021.10.08 16:16:45 
+05'30' 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


Wa, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ 2 (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), YIS/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक 
जिल्हा शल्य चिकित्सक जिल्हा रुग्णालय, नाशिक. 
७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. नाशिक. 
९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Sheet! 


Name of the Department 


Public Health Department 


_Dist - Nashik 


Name of Work : Construction of 30 Bedded Rural Hospital & 25 Residential Quarters at Mulher, Tal. Satana 


Particulars of Scope 


) |ESSENTIAL ITEMS (Components 


a | (Ground Floor including 
plinth protection) 

Class || Residential Quarters 
Ground Floor + 03 


(a) Building proper (Built Up Area - Sq.m) 
3100.00|Sq. M 4 


RECAPITULATION SHEET 


Unit Rate Norms 
Rs Per 


(Sqmt./Meter/LumpSum 


2109.21 


Cost Rs. 
Component Wise 


23,000 


7,13,00,000 


4,85,11,830 


Total 


Class III Residential Quarters 543.77|Sq. M 23,000 1,25,06,710 
Ground Floor + 02 2 
5 Total B.U.A.= 5752.98 Sub Total (a 13,23,18,540 
(b) Fuel Gas Pipeline 0 
(c) Bio Digester 0 
(व) Rain/ Roof Water Harvesting 15,00,000 
(e) Solar Roof Top (MoU to be executed)* 0 
(f) Ramp For Handicaps 0 
(g) Furniture 3100x 70%=2170 Rs 5,000/- Per Sqm 1,08,50,000;) 
i it च. __ = Sub Total (b+c+d+etf+g _1,23,50,000 
| 2 _|Water Supply & Sanitary Works __ ern 5/0) (व)... ... ..:.._.. Sub Total (2) ____006,15,927 
कयी Internal 5% of (a) 
External 6% of (a) र 
Fire Fighting Arrangements etc. 50,00,000 _ i 
2.00. 14 1,95,55,039 
are ’ Sub Total (A 17,08,39,506 
(8) IMISCELLANEGUS ITEMS ee ह ioe oe eee 
(i) Compound Wall & Gate (Rmt) 10,00,000 
(ii) internal Roads (Rmt) LS 10,00,000 
(iii) Development of Ground, LS 5,00,000 
Horticulture 
(iv) Parking LS 
(v) Retaining Wall 
(vi) Land Scaping LS 2,00,000 
(vii) Soil investigations & Detail Land Survey LS 1,50,000 


(C) for TIONAL ITEMS 


= 2. 


(viii) CC’Drains and C/D Works 


fo eee 


(uM) 


Air Conditioning 
Lifts 
External Toilets 


CCTV 
Gardening / Plantation of Trees 


Undergound Water Tank for R/W Harvesting os og = 


Water Main Storage, and pump house, 0018 well 


AB Room, Area lighting, Pumps, Generator 


0051७9७०७० 
___Sub Total (१) = 


__...._____{Sub Total (B) 
—)#(2)e(3)4(BYP 


10,00 ooo] 


5,00,000 
5,00,000 


) Bldg Proper Cost 
i) Elect. Work 
i 


(iil) 
(v) Total Project Cost = TPC 


ii 


wou 


(i) Contingencies 4% on (a) 


{ii) GST 2% on(P) _ 
(iii) Price Escalation 10% on (P) _ 


Rs 
Rs 
Rs 
Rs 


Area (as per a") 


Sub Total (D) 


52,92,742 
2,11,42,741 
__1,76,18,951 


ae 


_Say Rs. Lakhs| | 


-- “TOTAL COST OF PROJECT (TPC) — (A+B+C+D)_ 
"2202.44 


22,02,43,939 


_23,000_/Sqm 
3,399 /Sqm 
1,150 /Sqm 


___ 27,549 /Sqm 
‘= Rs 


38283 /-Sqm 


* No expenditure of Govt. involved as will 08 installed by entrepreneur and ;educed energy bills will be paid by user 
departments to the entrepreneur as repayment for the expenditure incurred on the installation. 


Page | 


